पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा 
योजना मृग बहार सन २०२१ साठी राज्य 
हिस्स्याची रू. ८१,३९८/- इतकी रक्‍कम विमा 
कंपनीस अदा करण्यासाठी वितरीत 
करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०-अे, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२ 
तारीख: १६ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा - 
१. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.८१/१०- अ, दि.१८ जून २०२१ 
२ शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०- अ, दि.१५ नोव्हेंबर २०२१ 
३. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०- अ, दि.१८ फेब्रुवारी २०२२ 
४. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०- अ, दि.२८ मार्च २०२२ 
५. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०- अ, दि.०८ सप्टेंबर, २०२२ 
६. शासन निर्णय कृषि व पदुम विभाग क्र. फवियो-२०२१/प्र.क्र.६०/१०- अ, दि.१३ मार्च २०२३ 
७. वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं-२०२३/प्र.क.४०/अर्थ-३, दि.१२/०४/२०२३ 
८. कृषि संचाळक (fay), कृषि आयुक्तालय, पुणे पत्र जा.क्र.कृआ/मुसां/पुहआफपिवियो/अ.मा 
/२०२३/२३४९२, दि.१७.०७.२०२३ 


प्रस्तावना :- 

शेतकऱ्यांच्या फळ पिकांना हवामान sea पासुन विमा संरक्षण दिल्यास शेतकऱ्यांचे 
आर्थिक स्थैर्य आबाधीत राखण्याच्या दृष्टीने मदत व्हावी, त्यासाठी राज्यात प्राधान्याने पुर्नरचित 
हवामान आधरित फळपिक विमा योजना राबविण्यात येत आहे. विविध हवामान धोक्यांमुळे 
फळपिकाच्या उत्पादकतेवर विपरीत परीणाम होऊन मोठ्या प्रमाणावर उत्पादनामध्ये घट येते. पर्यायाने 
शेतकऱ्यांना अपेक्षीत उत्पादन न मिळाल्याने आर्थिक संकटाला तोंड द्यावे लागते. या सर्व बाबींचा 
विचार करुन शेतकऱ्यांना फळपिक नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी एक उपाय म्हणुन पुनर्रचित हवामान 
आधारीत फळपीक विमा योजना राज्यात सन २०२१-२२ , २०२२-२३ व २०२३-२४ या तीन वर्षामध्ये 
संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, चिकू, पेरू, लिंबू, सिताफळ व द्राक्ष (क) (मृग बहार) या ८ फळपिकांसाठी २६ 
जिल्हयामध्ये महसूल मंडळ हा घटक धरुन राबविण्यात आली आहे. 

प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेतंर्गत पुर्नरचित हवामान आधरित फळपिक विमा योजना मृग 
बहार सन २०२१ मध्ये राबविण्यासाठी संदर्भ क्र.१ मधीळ शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता 
देण्यात आली आहे. योजनेत सन २०२१ मृग बहारासाठी सहभागी कंपन्यांना आयुक्तालयाने संदर्भ क्र.८ 
अन्वये सादर केल्यानुसार राज्य हिस्साची रू.८१,३९८/- इतकी रक्‍कम वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचारधिन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०-अ, 


शासन निर्णय :- 
पुनर्रचित हवामान आधारीत फळपीक विमा योजना मृग बहार सन २०२१ अंतर्गत कृषि 
आयुक्तालयाने केलेली शिफारस विचारात घेता राज्य हिस्सा विमा हप्ता अनुदानापोटी रु. ८१,३९८/- 
इतकी रक्कम योजनेच्या मार्गदर्शक सुचनांनुसार विमा कंपन्यांना खालीलप्रमाणे अदा करण्यासाठी 
भारतीय कृषि विमा कंपनीस उपलब्ध करून देण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र. | विमा कंपनीचे नाव पीएमएफबीवाय पोर्टल | यापूर्वी वितरीत | वितरीत करण्यात 
वरील राज्य हिस्सा | येणारी राज्य 
fe. १०/०७/२०२३ | रक्‍कम हिस्सा रक्‍कम 
स्थित आकडेवारी नुसार 
देय राज्य हिस्सा 
अनुदान 
ca 2 3 8 4 
P| एच.डी.एफ.सी. अरगौ 
जनरल इन्शुरन्स कंपनी २०,८९,६५,७५१ 20,848,042 ११,६९९ 
जनरल इन्शुरन्स कंपनी 
२ रिलायन्स जनरल 
SARA २२,९४,७९,७६९ २२,९७,१०,०६९ ६९,६९९ 
.कं.लि. 
एकूण ४३,८४,४५,५२० ४३,८३,६४,१२१ ८१,३९८ 


सदरची रक्‍कम मृग बहार हंगाम २०२१ करीता वितरीत करण्यात येत असून त्याचा वापर इतर 
हंगामाकरीता अनुज्ञेय असणार नाही. 

२. प्रस्तुत बाबीवर होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाळी सन २०२३-२४ करीता मंजूर 
केलेल्या अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात या. 

मागणी क्र. डी -३ 

२४०१- पीक संवर्धन 

११०, पीक विमा 

(००) (०७) हवामान आधारित फळपीक विमा योजना राज्य हिस्सा 

(२४०१ ९४०२) ३३-अर्थसहाय्य 
३. प्रस्तुत प्रयोजनार्थ सहायक संचालक (लेखा ), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी तर आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
यांना नियंत्रण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 
४. सदर निधी पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेच्या मार्गदर्शक सुचना आणि 
शासनाने वेळोवेळी निर्गमित केलेले शासन निर्णय/परिपत्रक नुसार खर्च करण्यात यावा. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः फवियो-२०२१/प्र.क्र.१४९/१०-अ, 


& 


प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.३५९/का.१४३१ 


दि.१७.०८.२०२३ व वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र.२४१/२०२३/व्यय-१ दि.३०.०८.२०२३ अन्वये 
प्राप्त झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. 


प्रस्तुत शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१६१६५१५९८९०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रति, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SARITA १5 8405९५२ DESHMUKH 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE AND 
S A R | TA R | S H | ADF DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5140223e17381bc47a67b9fede8dda33c03e3e9ce591f826d819 


3080c68a08b8, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

BA N D E KA R D E S H M U K H serialNumber=E40A063B6B4E8F59F9 1 F350AA6FEC292A55DB5BF8829C 
64D6C44E00A701CDAAC, cn=SARITA RISH| BANDEKAR DESHMUKH 
Date: 2023.10.16 16:56:18 +05'30' 


(सरिता बांदेकर - देशमुख ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई - 32 
२. अपर मुख्य सचिव (कृषि) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
३. आयुक्‍त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
४. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
५. मुख्य सांख्यिक, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
६. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 
७. सहाय्यक संचालक (लेख), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
९. महालेखापाल, महाराष्ट्र -१/२, (लेखा परिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर 
१०.वित्त विभाग (व्यय-१), मंत्रालय, मुंबई- ३२ 
११.सह सचिव (१०-ओ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय सहाय्यक 
१२.कक्ष अधिकारी (२- अ), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई -३२ 
१३.विभागीय व्यवस्थापक, भारतीय कृषि विमा कंपनी, स्टॉक एक्सचेंज टॉवर्स, २० वा 
मजला, दलाल स्ट्रीट,फोर्ट, मुंबई-४०० ०२३. 
१४.विभागीय व्यवस्थापक, रिलायन्स जनरल इन्शुरन्स कंपनी लि., वेस्टर्न एक्सप्रेस हायवे, 
५ वा मजला, चिंतामणी अव्हेन्यू, विरानी औद्योगिक वसाहत जवळ, गोरेगाव (इ), 
मुंबई - ४०००६३ 
१५.विभागीय व्यवस्थापक ,एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स क॑. लि. पहिला मजला, 
एचडीएफसी हाऊस, १६५-१६६ dad Rasa, एच.टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, 
मुंबई-४ ०0०0०२० 
१६. निवड नस्ती (कार्यासन १०-ओ) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


